पर्यटन धोरण- २०१६ तसेच वेगवेगळे प्रस्ताव 
तयार करणे, त्यांची छाननी करणे, 
अंमलबजावणी करणे व योजनांच्या 
अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी राज्यस्तरीय 
समितीची स्थापना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : टीडीएस २०१८/३/प्र.क्र. २५६/पर्यटन, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २ मार्च, २०१९. 
वाचा: १) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- टिडीएस २०१०/८/प्र.क्र. 
४६३/ पर्यटन, दिनांक ४.११.२०१०. 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- टिडीएस २०१५/११/प्र.क्र. 
१०२१/ पर्यटन, दिनांक ४.५.२०१६. 
३) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- टिडीएस २०१८/३/प्र.क्र. 
२५६/ पर्यटन, दिनांक २७.६.२०१८. 


शासन निर्णय : 


शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्रमांक- टिडीएस २०१८/३/प्र.क्र. २५६/ पर्यटन, 
दिनांक २७.६.२०१८ च्या शासन निर्णयास या शासन निर्णयान्वये स्थगिती देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१९०३०५१२२५१२९९२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
डू Digitally signed by Ravindra Laxmikant Lakhote 
|: C=IN, ० ॥ Mah: htra, ou= is id Cul | 
R a V | n d [ a rite Be टत 09 (डाक ती रड. 
2.5.4.20=ae5e5678dc8c9d9c01f7043448a5 3f6a9fbe8 1 e46d 1 83af43c 
के 939९01 eb42c7c7, 

Laxmikant Lakhote: siti: णी 

Date: 2019.03.05 12:26:48 +05'30' 


(र. ल. लखोटे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. मा.मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा.राज्यमंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव. 

५. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक. 

६. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.सर्व मंत्रालयीन विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीडीएस २०१८/३/प्र.क्र. २५६/पर्यटन, 


११.संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य. 

१२.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
१३.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
१४.सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

१५.सर्व जिल्हाधिकारी. 

१६.सर्व अतिरिक्‍त जिल्हाधिकारी. 

१७.सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी. 

१८. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

१९.सर्व कार्यासने, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२०.निवडनस्ती (पर्यटन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


